चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी 
नव्याने २२ पदांची निर्मिती करण्याबाबात. 


महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक : एमआयएस-१०१५/प्र.क्र.११४/ राऊशु-१, 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


दिनांक : १० जानेवारी, २०१७ 


वाचा:-१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. असंक- १००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, 


दि. १०.०९.२००१. 


२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.२९०/कार्या-१२, 


दि.१६.०७.२०१५ 


3) दि. २० जानेवारी, २०१५ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीचे कार्यवृत्त. 
४) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१९.१०.२०१६ 


च्या १०४ व्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 


चंद्रपूर जिल्हयात दारूबंदी करण्याचा निर्णय, मंत्रिमंडळाच्या दि. २०.०१.२०१५ रोजीच्या 


बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला आहे. दारूबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व अवैध मद्य 


आणि हातदारूभट्टी रोखण्यासाठी चंद्रपूर, वर्धा व गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांच्या मिळून 


प्रभागाकरिता राज्य उत्पादन शुल्क या विभागाच्या आस्थापनेवर, नवीन पदे निर्माण करण्याचा 


प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने, शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


चंद्रपूर, वर्धा व गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांच्या मिळून प्रभागाकरिता राज्य उत्पादन शुल्क 
(गृह विभाग) या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर खालीलप्रमाणे २२ पदे (अस्थायी) नव्याने मंजूर 


करण्यात येत आहेत. 
अ.क्र. । निर्माण करावयाच्या पदाचे नाव वेतनश्रेणी मंजूर पदसंख्या 
[9 | अधीक्षक (गट-अ) १५६००-३९१००(ग्रेडवेतन ५४०0 | १ | 
२ | निरीक्षक (गट-ब) ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन ४३००) ३ 
३ | दुय्यम निरीक्षक (गट-क) ७०५0000000. : 
४ | जवान (गट-क) ५२००-२०२०० (ग्रेड वेतन १९००) अ 
५ | जवान-नि-वाहनचालक (गट-क) १२०७०२९२०७ग्रेड वेतन १९९०) 2 
एकूण २२ 


२. सदर प्रभागासाठी निर्माण करण्यात येणारा कर्मचारीवृंद उपरोक्‍त प्रभागाकरिता निर्माण 


करण्यात येणाऱ्या पोलीस अधिक्षकाच्या नियंत्रणाखाली राहील. 


३. सदर अधिकारी/ कर्मचारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यता विभागाच्या अखत्यारीत 


प्रतिनियुक्तीवर असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१०१५/प्र.क्र.११४/ राऊशु-१, 


४. सदर पदांच्या वेतन व भत्त्यांवर येणारा खर्च मागणी क्र. एन-३, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२, समाजकल्याण, (१०५) दारुबंदी, (०१) दारूबंदी प्रचार कार्य, (०१)(०१) दारूबंदी प्रचार 
कार्य (2234 ०१०४)-३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाअंतर्गत भागविण्यात येईल. 


५. नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरुज्जीवन व पदांचे आढावे इत्यादी प्रस्तावांची सखोल 
तपासणी करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन दि.१०.०९.२००१ च्या शासन 
निर्णयान्वये स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि.१९.१०.२०१६ च्या १०४ व्या 
बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६२/व्यय-८, 
दि.१६/०४/२०१६ व अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६५/विसु-१, दि.२७/०४/२०१६ अन्वये प्राप्त 
सहमतीने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१७०११०१२१४००२३२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Dilip J Shedmekhe 
one DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Section Officer, postalCode=400032, 
D | | | p J st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5c22eb48b36977859e2ada92f03459 
8ccObc8511f0527da968636a6b9d9e1 OFO, 
h k h serialNumber=5603a7 2ffdb 1 ef7b928b7c0a64 
7 e mM e 7 e 1bd1c8ef4b36aa6a8fd21a8627 1888a24f9803, 
cn=Dilip J Snedmekhe 
Date: 2017.01.10 12:16:55 +05'30' 


(दि. ज. शोडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर, वर्धा व गडचिरोली 
४. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर. 
५. जिल्हा पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर, वर्धा व गडचिरोली 
६. सर्व विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, वर्धा व गडचिरोली. 
८ 
९ 


. सर्व जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 
. उप सचिव (पोल-३), गृह विभाग, दुसरा मजला (मुख्य इमारत), मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत: माहितीस्तव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (RSA) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव RSA) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग/ कार्यासन व्यय-८/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन १२, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवडनस्ती (राउशु-१). 


०८ WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


